दिव्यांग व्यक्ती sep अधिनियम २०१६ च्या 
अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी 
पदनिश्चितीबाबत प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार 
मंत्रालय (Be) तसेच बृहन्मुंबईतील शासकीय 
कार्यालयातील गट अ ते गट-क मधील पदांवर 
शारिरीकदृष्ट्या निः:समर्थ असलेल्या व्यक्तींसाठी 
सुयोग्य पदे सुनिश्चित करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक कअस १३१९/प्र.क्र.9४/१४-ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- 
१) दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ 
2) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २६.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे धर्तीवर राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदांचे 
सुनिश्चिती करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागातील तसेच महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयातील गट-अ ते गट- क मधील पदांवर 
शारिरीकदृष्ट्या नि:समर्थ असलेल्या व्यक्तींसाठी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील आदेशान्वये पदे सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. आता सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव या संवर्गासाठी दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद (आय) नुसार “जे पद निम्न (फिडर 
केडर) स्तरावर दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केळे असेल असे पद पदोन्नतीच्या पदाकरीता आपोआपच 
दिव्यांगांच्या सदर प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केले असल्याचे समजण्यात यावे.” अशी तरतूद करण्यात आली 
आहे. मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव ही पदे पूर्णत: पदोन्नतीने भरली 
जातात. तसेच सदर सवंर्गाचे निम्न (फिडर केडर) स्तरावरील पद कक्ष अधिकारी हे आहे. कक्ष 
अधिकारी संवर्गासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. सबब संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये कक्ष अधिकारी संवर्गासाठी सुनिश्चित केलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३१९/प्र.क्र.७४/१४-ब 


दिव्यांगांचे निकष हे मंत्रालयीन संवर्गातील सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव या पूर्णत: पदोन्नतीच्या 
पदांकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केले असल्याचे समजण्यात यावे. 


8. 


सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथील 


शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


षु र 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७०७१२४९५०११०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘ 
Gajanan Eerste gare 

2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8 

a a72725a47b4f0, 
serialINumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73 
himrao Gurav 7: aise 
Date: 2021.07.07 12:56:25 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

३) मा. मंत्री/ राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 
४) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
५) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
६) महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा ), मुंबई 

७) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

८) आयुक्त, अपंग कल्याण, ३ चर्च रोड, पुणे 

९) सह / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का.क्र. ८, १६ अ, १९-अ, मंत्रालय, मुंबई 
१०) उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (सुधार ३/ दि.क.२) 

११) सर्व मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालये 

१२) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 

१३) निवडस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


